मास्क व सॅनिटायझरच्या किंमती 
नियंत्रगात आणण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: ३१ जुले, २०२० 
वाचा :- 
१) केंद्र शासनाचे उपभोक्ता मामले,अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यांचे 
दि.०१.०७.२०२० चे पत्र. 
२) श्रीमती सुचिता दलाल व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर यांनी दाखल 
केलेल्या पी.आय.एल. क्र. CJ-LD-VC-4-2020 मध्ये दि.०९.०६.२०२० रोजी 
दिलेला न्याय निर्णय. 
३) केंद्र शासनाच्या औषध विभागांतर्गत राष्ट्रीय औषध मुल्य निर्धारण प्राधिकरण यांचे 
क्र.३७००७/२०२०/७॥/.॥॥/९०२०२५, दि.२३.०६.२०२० चे पत्र. 
४) साथरोग अधिनियम १८९७. 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील कोवीड-१९ विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना म्हणून सर्व नागरीकांसाठी मास्क वापरणे तसेच हॅण्ड सॅनिटायझरचा वापर करणे 
अत्यावश्‍यक झाले आहे. केंद्र शासनाने राजपत्र क्र.१०८७ (ई), दि.१३ मार्च,२०२० अन्वये २ 
THT, ३ प्लाय, एन-९५ मास्क व हँड सॅनिटायझर अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा १९५५ खाली 
अधिसूचित केले होते. तसेच दि.२१ व २४ मार्च,२०२० च्या अधिसूचनेनुसार २ प्लाय मास्कची 
किंमत रु. ८/-, 3 प्लाय मास्कची किंमत रु.१०/-, 3 प्लाय मास्क with melt blown ची किंमत 
रु. १६/- तर हॅड सॅनिटायझरच्या २०० मि.ली. ची किंमत रु.१००/- प्रमाणे निश्चित केली होती. 
केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ मध्ये नमूद पत्रानूसार फेस मास्क व हँड सॅनिटायझर यांना 
अत्यावश्‍यक वस्तू कायदयामधून दि.३० जून,२०२० नंतर वगळण्यात आले.श्रीमती सुचिता 
दलाल यांनी फेस मास्क व सॅनिटायझर यांची दर निश्चिती व रास्त किंमतीला मिळण्याबाबत 
दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मा.न्यायालयानेदि.०९.०६.२०२० रोजी दिलेल्या 
निर्णयानूसार केंद्र शासनाने एन-९५ मास्क व इतर पी.पी.ई. बाबत फेर विचार करुन दोन 
आठवडयात निर्णय घेण्याबाबत कळविले होते. यावर राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५ 


यांनी संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद केलेल्या पत्रानूसार (जोडपत्र-१) विविध कंपन्यांचे एन-९५ 
मास्कच्या सुधारीत किंमती निश्चित करुन दिलेल्या आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला 
कोविड-१९ च्या प्रारदुभावापासून बचावासाठी हँड सॅनिटायझर आणि फेस मास्क आवश्‍यक 
असल्याने याबाबत मा.मंत्री (सा.आ.व कु.क.) यांनी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास या 
प्रकरणी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याबाबत विनंती केली होती. या दोन्ही विभागाच्या 
दि.१५.०७.२०२० रोजी झालेल्या संयुक्‍त बैठकीत या प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
हॅड सॅनिटायझर आणि फेस मास्क यांच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी समिती नेमून या 
समितीच्या अहवालानूसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून दर निश्चितीबाबत 
पुढील कार्यवाही करण्याबाबत निश्चित करण्यात आले. त्यानूसार राज्यात मास्क व 
सॅनिटायझरच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानूसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन नणय :- निर्णय :- 


राज्यात दि.१३.०३.२०२० पासून साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ ची अंमलबजावणी 
सुरु आहे. कोविड-१९ प्रार्दुभावामुळे उदभवलेल्या साथरोगास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वसामान्य 
नागरीकांना तसेच वैद्यकीय व्यवसायी व आरोग्य सेवा देणाऱ्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी / 
कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरुपानूसार प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून विविध तांत्रीक 
क्षमतेचे / प्रकारचे मास्क व सॅनिटायझर विहित / नियंत्रीत दराने मिळण्यासाठी त्यांच्या 
किंमतीवर नियंत्रण आणण्याच्यादृष्टिने उपाययोजना करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


क्र. नाव व पदनाम 
१ | ST. सुधाकर शिदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य हमी सोसायटी, अध्यक्ष 
२ | व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल लि. सदस्य 
३ | Me आयुक्त, मुख्यायल अन्न व औषध प्रशासन तथा राज्य औषध नियंत्रण | सदस्य 
प्राधिकारी 
४ | संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 
सचिव 


सदर समितीने मास्क व हँड सॅनिटायझरची कमाल दर मर्यादा ठरवावी. समितीने 
आपला अहवाल तात्काळ तीन दिवसांत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग 
यांना सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- ५ 


Wet अहवालानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून मास्क व 
सॅनिटायझरच्या दर नियंत्रणाबाबतचे पुढील कार्यवाही व आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥चचा959॥01॥॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२७१७२८०१७०१७ 
असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


Digitally signed by ARCHANA VILAS WALZADE 
ARCHANA ®t 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e5d24 


847898197ddd6b0366a9177f097ed0887a, 


postalCode=400032, 

treet=MANTRALAYA, MUMBAI 

erialNumber=b4e19876ab3eec36e3a3b9884 

41648ab87470cdfe66b14cfbe7ac9bd770485: 
=PUBLIC HEALTH DEPT, o=GOVERNMENT 


WALZADE ४ 
अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 
५) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल लि. मुंबई 
६) सह आयुक्त, मुख्यालय, अन्न व औषध प्रशासन तथा, राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी, 
अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. 
७) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
८) निवड नस्ती (आरोग्य-५) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


